शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१८/प्र.क्र.१३८/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ डिसेंबर, २०१८. 


पहा:- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/ आस्था/ परिविक्षा/ 
२०१८/६२७, दि. १५ सप्टेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन, खामगांव येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा काळावधी समाधानकारक 
रित्या पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या 
दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । उमेदवाराचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत त्या | निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी पूर्ण 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक उपभोगलेली | केल्याचा दिनांक 
र्‌जा 

किव २. ३. Be] प. ६. 

i श्रीमती अर्चना परशुरामपंत एससीटी-६५१०/ । १८/११/२०१० | असाधारणरजा १४/१२/२०१२ 
अहिर, अधिव्याख्याता (१७०/१०)/ (म.पू) दि.०४/०९/२०१२ (44) 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, तांशि-१ ते ३०/०९/२०१२ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, दि.२०/१०/२०१० एकूण २७ दिवस 
खामगांव. 


०२. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२९११३४२१०२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत: 


Sudhir Jaya =: 


Shetty 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, खामगांव, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 


६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


htra, 
244953b82406eea0 


7d499a521b728aeb3dcBec38b75 
Sudhir 


serialNumber=e9d3 
9420308b9fd7816002b4af0ffbf1 11147, cn= 


ety 
Date: 2018.12.29 11:42:40 +05'30" 


